सन 2028-24 करीता चंद्रपूर जिल्हयातील 
चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र 
स्थापन करणे (४४१५ ०१९२) या लेखाशिर्षांतर्गत 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४५/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. ०१.०४.२०२४ 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि. २५.०७.२०२४ 
३. झासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०९.०५.२०२४, १८.०७.२०२४ व १६.०९.२०२४ 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.३८/३११/२०२४-२५ दिनांक ०८.०७.२०२४ 
प्रस्तावना :- 


सन २०२४-२५ करिता चिचपल्ली (ता.जि.चंद्रपूर) येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे 
(४४१५-०१९२) या लेखाशिर्षांतर्गत रु.२०००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पीत आहे. त्यानुषंगाने 
वाचा क्र.३ येथील नमूद शासन निर्णयान्वये सदर लेखाशिर्षांतर्गत एकूण रु.५९१.४८ लक्ष इतके अनुदान 
वितरित करण्यात आले आहे. तसेच अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे वाचा क्र. ४ येथील पत्रान्वये सदर लेखाशिर्षांतर्गत अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्याची विनंती केली आहे. 
वित्त विभागाच्या वाचा क्र१. व २ येथील नमूद दि१.४.२०२४ . व दि २५.०७.२०२४ .रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये वित्तीय वर्ष सन २५-२०२४च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींची मासिक निधी विवरणपत्रे 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात (बीम्स) 
आल्यानंतर विभागास सन (अखेर 2028 ,डिसेंबर) च्या प्रथम नऊ माहीकरिता २५-२०२४आवऱयक असणारा 
अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतुदीच्या परिच्छेद क्र ३.मध्ये नमूद 
उद्दिष्टासाठी ६०% च्या मर्यादेत आणि उर्वरित उद्दिष्टांसाठी ७०% मर्यादेत तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनेतील 
केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा प्रथम नऊ माहीकरिता २०२४ ,डिसेंबर)अखेर६० (% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय 
अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या (बीम्स) 
सदर मासिक विवरणपत्रानुसारचा निधी एप्रिल ते .आहेतडिसेंबर, मागे/या कालावधीमध्ये पुढे २०२४ ओढून 
घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर .देण्यात आली आहे (बीम्स)तसेच 
वित्त विभागाच्या सदर दिनांक २५.०७.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकातील परिच्छेद क्र मध्ये ३.नमूद केलेल्या 
उद्दीष्टाकरीता प्रत्यक्ष खर्च करण्यापूर्वी याबाबतचे प्रस्ताव ठोस समर्थनासह आवश्यकतेनुसार नियोजन 
विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत . 
वित्त विभागाचे वाचा क्र.१ व २ येथील नमूद परिपत्रकानुसार सदर योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित 
असलेल्या नियतव्ययाच्या अनुषंगाने अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४५/फ-९ 


महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी वाचा येथील क्र.४ येथील नमूद पत्रान्वये चाळू बाब प्रस्ताव प्राप्त झाला असून 
अनुदान उपलब्ध करुन देण्यास विनंती केली आहे. त्यानुसार सदर प्रस्तावासाठी बीम्स प्रणालीवर अनुदान 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी वाचा 
येथील क्र.४ नुसार सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे वाचा क्र.१ व २ येथील परिपत्रकानुसार बीम्स 
प्रणालीवरील उपलब्ध निधी विचारात घेता, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे (४४१५-०१९२) या 
योजनेमधून सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता संचालक, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली स्थित 
चंद्रपूर येथील कर्मचाऱ्यांचा वेतन व इतर बाबींवरील खर्च भागविण्याकरीता खालील तक्त्यात दर्शविण्यात 
आल्यानुसार रु.२५.५६४ लक्ष इतका निधी खालील अटी व शर्तीचे अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे:- 

(४४१५-०१९२) 


सविस्तर शिर्ष या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करावयाची रक्‍कम (रु.लक्ष) 
०१-वेतन १५.६५४ 
०२- मजुरी ७.६० 
१३- कार्यालयीन खर्च २.३१ 
एकूण २५.५६४ 


अटीव शर्ती - 

१. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन 
व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध मासिक 
निधी प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 

३. सदर योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवड्यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तांत्रिक व 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर 
निधी खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 
तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्‍त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

५. सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन 
करावे. 

६. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी 
तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, विहित खरेदी 
प्रक्रिया नियमावली, ई-निविदा कार्यपध्दती, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
HEV ATA पालन करावे. 

७. सदर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४५/फ-९ 


८. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात 
आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे 
किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

९. संबंधित कार्यालयाने मागील वर्षाकरिता त्यांना उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या 
विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. 
त्याचप्रमाणे, आता वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग 
प्रमाणपत्र देखिल (Utilization Certificate) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व 
शासनाला तातडीने सादर करावे. 

१०. उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण 
सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

११. सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक ०१.०४.२०२४ व २५.०७.२०२४ रोजीचे परिपत्रकातील 
अटींची पूर्तता होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

१२. सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी-२०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ 
च्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


उपरोक्त खर्च मागणी क्रमांक सी-१०, प्रधान BY ४४१५, कृषी विषयक संशोधन व शिक्षण यावरील 
भांडवली खर्च, ०६ वनीकरण, पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना, राज्य योजना अंतर्गत योजना, (००४) 
संशोधन (००) (०२) बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र चिचपल्ली (४४१५ ०१९२) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ 
या वित्तीय वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक १.४.२०२४ व २५.०७.२०२४ चे परिपत्रक तसेच वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२५१७५०५८८०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 

DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 

५९५0० 12602957487084g5f8e27RSOJASP, 

2.54. ८८3763084568९0909602074209006001760755 
"006780 stalCode- 


d = , कॅन र 
sel 301 )८80878329000176492207356205९0076 
102e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VUAY HOSHING 

Date: 2024.09.25 17:53:31 +05'30' 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) तथा पदसिध्द संचालक वन प्रश्ञासन, 
विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर 
४. संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


IIR निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४५/फ-९ 


५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), चंद्रपूर. 

६. संचालक, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली, चंद्रपूर. 

७. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
८. सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


